सन २०१८-१९ करिता जागतिक कृषि गणना 
योजनेसाठी तिसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत 


करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- कृगयो -२०१८/प्र.क्र.९४/११-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २६ मार्च, २०१९ 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ -३, 
दि.१८.४.२०१८ 
२) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. कृगयो-२०१८/प्र.क्र.९४/११-अ, 
दि.२३.०५.२०१८ 
३) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. कृगयो-२०१८/प्र.क्र.१९२/११-जअ, 
दि.०७.०७.२०१८ 
४) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. कृगयो -२०१८/प्र.क्र.१९२/११-अ, 
दि.१३.०७.२०१८ 
५) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. PATA -२०१८/प्र.क्र.१९२/११-अ, 
दि.१९.१२.२०१८ 
६) उप आयुक्त (कृषि गणना), कृषि आयुक्तालय, महराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.कृआ/कृग/१८-१९/निधी/प्र.क्र.२/२०६/२०१९, दि.२०.०३.२०१९ 


प्रस्तावना :- 


जागतिक कृषि गणना या १०० टकके केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी (२४०१ ०९९६) सन २०१८ -१९ 


या वर्षाकरीता पहील्या व दुसऱ्या हप्त्याची रक्‍कम संदर्भ क्र. ४ व ५ च्या शासन निर्णयान्वये यापूर्वीच 


वितरीत करण्यात आळेली आहे. आता जागतिक कृषि गणना या १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी 


तिसऱ्या हप्त्यापोटी केंद्र शासनाकडून रु.११५.४६ लाख इतका निधी प्राप्त झालेला आहे. त्यानुषंगाने 


केंद्र शासनाने अद्यापपर्यंत वितरीत केळेला निधी, त्यानुसार राज्य शासनामार्फत अद्यापपर्यंत वितरीत 


करण्यात आलेला निधी ,सुधारीत अंदाजाव्दारे अर्थसंकल्पित निधी व सुधारीत अर्थसंकल्पिय 


तरतुदीनुसार व केंद्राकडून प्राप्त झालेला निधी विचारात घेवून निधी मासिक निधी वितरण प्रणालीवर 


उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृगयो -२०१८/प्र.क्र.९४/११-ओ 
शासन निर्णय :- 
जागतिक कृषि गणना या १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी (२४०१ ०९९६) सन २०१८-१९ 


या वर्षाकरीता पहील्या व दुसऱ्या हप्त्याची रक्‍कम संदर्भ क्र. ४ व ५ च्या शासन निर्णयान्वये यापूर्वीच 


वितरीत करण्यात आळेली असून आता जागतिक कृषि गणना या १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी 


अद्यापपर्यंत केंद्र शासनाने वितरीत केलेला निधी, सुधारीत अंदाजाद्दारे अर्थसंकल्पित निधी व सुधारीत 


अर्थसंकल्पिय तरतुदीनुसार व केंद्राकडून प्राप्त झालेला निधी विचारात घेवून आता खालील तक्त्यात 


नमूद केल्यानुसार करावयाच्या निधी वितरणास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रक्कम रु.लाख) 
अ.क्र. | बाब केंद्राकडून प्राप्त झालेला | सुधारीत अंदाजानुसार केंद्र शासनाकडून प्राप्त 
झालेला एकुण निधी असलेली झालेला निधी विचारात 
अर्थसंकल्पीय तरतुद | घेता, या शासन निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यास मान्यता 
येणारा निधी 
षि ०१ वेतन १०१.९७ १५०.०० foo | 
२ ११-प्रवास २.२६ २.५० 111 ,०० 
भत्ता 
३ १३-कार्या.खर्च । २०.९३ २०.९३ ०.९३ 
४ २४-पेट्रोल इंधन poco | ०० वे... _| ०० ०० | (00 
षु १६-प्रकाशन ४.९१ ७.०० ०.५० 
& ५०-इतर खर्च ५४२.६४ ४८८.८२ ३९२.१५ 
एकुण ६७२.७१ ६७०.२५ ३९३.५८ 


२. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खाळील लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ करिता मंजूर अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा:- 

"मागणी क्रमांक डी-३, 

२४०१, पीक संवर्धन 

१११ कृषि अर्थशास्त्र व सांख्यिकी 

केंद्र पुरस्कृत योजना 

(00) (१०) जागतिक कृषि गणना - (१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत) (२४०१ ०९९६)" 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः PTA -२०१८/प्र.क्र.९४/११-ओ 


३. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहाय्यक संचालक (लेखा-१, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.०२.०४.२०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील 


तरतुदीनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये वितरीत करण्यात येत 


आहे. 


दघ. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०३२६१५५०१३६१०१ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by KIRAN N PATIL 
DN: 


KIRAN N 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति - 
१ 


) सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०३२ 
) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

) उप-आयुक्‍्त (कृषि गणना), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

) सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

) सहाय्यक संचालक (अर्थसंकल्प), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


a 


xn 


महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

वित्त विभाग (व्यय-१) / (अर्थसंकल्प-१३) / (अर्थोपाय ), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

१०) नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

११) उपसचिव (११-ओ / 2-3) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०३२ 
१२) कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 

१३) निवड नस्ती, का - 99-3. 


(२ S 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


